शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे प्रथम 
वर्षाकरिता १०० विद्यार्थी प्रवेशास परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२०/प्र.क्र.१८/२०/शिक्षण-१ 
९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: ०४ जुले, २०२३ 
वाचा- 
१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः- एमईडी-२०२०/प्र.क्र.१८/२०/ 
शिक्षण-१, दिनांक ०२.०९.२०२२. 
२) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. NMC/UG/2023-28/ ००००६१/०२२८४०, 
दिनांक २८.०४.२०२३. 


प्रस्तावना- 


रत्नागिरी येथे १०० विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित 
जिल्हा सामान्य रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर सुरू 
करण्यास संदर्भ क्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आळी आहे. शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, रत्नागिरी या वैद्यकीय महाविद्यालयास शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, 
नवी दिल्ली अंतर्गत मेडिकल असेसमेंट अँड रेटींग बोर्ड (MARB) यांनी संदर्भ क्रमांक (२) येथील पत्रान्वये १०० 
विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसाठी विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून परवानगी दिली आहे. सबब, सदर महाविद्यालयास १०० 
विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसह शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी विद्यार्थी प्रवेशित करण्यास परवानगी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली अंतर्गत मेडिकल असेसमेंट अँड रेटींग बोर्ड (MARB) यांनी संदर्भ 
क्रमांक (२) येथील पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी या 
संस्थेस शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी १०० विद्यार्थी प्रवेशित करण्यासाठी पुढील अटी व शातींच्या अधीन राहून 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


अटी व act 


१) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी या वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी प्रवेश क्षमता 
केंद्र शासनाने निर्धारित केल्यानुसार १०० इतकी राहील. 


२) सदर अभ्यासक्रमास महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचे संलग्निकरण प्राप्त करुन 
घेण्यात यावे व तद्नंतर विद्यार्थी प्रवेशित करण्यात यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२०/प्र.क्र.१८/२०/शिक्षण-१ 


राज्य शासन/केंद्र शासन/मा.सर्वोच्च न्यायालय अथवा मा.उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या 
आदेशानुसार सदर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता निश्चित करण्यात आलेली कार्यपध्दती 
अवलंबिण्यात यावी. 


केंद्र शासन, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञा आयोग, नवी दिल्ली व राज्य शासन यांनी वैद्यकीय 
अभ्यासक्रमाबाबत वेळोवेळी केलेल्या नियमांचे व मानकांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने मान्य केलेल्या विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रवेशीत 
करू नयेत. 


केंद्र शासनाने दिलेली परवानगी ही सन २०२३-२४ वर्षाकरिता असून तद्नंतर सदर परवानगीचे 
दरवर्षी नूतनीकरण करुन घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार पुढील शैक्षणिक वर्षात नव्याने विद्यार्थी 
प्रवेशित करण्यापूर्वी केंद्र शासनाच्या तसेच त्याआधारे राज्य शासनाच्या परवानगीचे नूतनीकरण 
करुन घेणे बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय हा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्रमांक (२) येथील 
पत्रान्वये दिळेळी परवानगी तसेच महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ मधील 
कलम ६४ नुसार शासनास प्रदत्त अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०४१६४९४०१११३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by AJIT TUKARAM SASULKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=09df106c443b4977e7463338fa58f736fdb 
4fe137863b178345a5ead34dbfb12, 
pseudonym=8433B0910FFD44AC77C267452786D 


497C8BC73E0, 
serialNumber=71214F99804ABAAE1EA28D5F794 
C1BA337889880D0C567C29D025934340956DF, 
cn=AJIT TUKARAM SASULKAR 

Date: 2023.07.04 19:43:26 +05'30' 


(अजित सासुलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा 
मा 


जळी 


. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


Cc “७ A  -0 
— =) 


न्य. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२०/प्र.क्र.१८/२०/शिक्षण-१ 


६. सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 

८. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 

९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

११. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई. 

१२. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

१३. संचाळक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

१४. कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी. 

१६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 

qu. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जि. रत्नागिरी. 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी 

१९. सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 

२०. सचिव, प्रवेशा नियामक प्राधिकरण, ९ वा मजला, न्य एक्सेलसिअर बिल्डींग, ए. के. नायक 
मार्ग, फोर्ट-४००००१. 

२१.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. निवडनस्ती (शिक्षण-१). 


-0 
— 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


